महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - आयपीएस-१७०८ / प्र.क्र.३३० / पोल १, 
दिनांक : १६ जूलै, २००८. 
शासन आदेश :- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने, सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या पुर्व मान्यतेने प्रशासकीय कारणास्तव भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकार्‍ाच्य, 


खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार नियुक्त्या करण्यात येत आहेत :- 


fi 


| oo Stewie |e नाव सध्याचे पद व = र 
re श्री. जे.वाय.उमराणीकर, | पोलीस आयुक्‍त. पुणे अपर पोलीस महा 
, भापोसे (प्रशिक्षण च खास पथके ) 
= महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


डो ili पोलीस महासंचालक | पोलीस आयुक्‍त, नागपूर 
| i (प्रशिक्षण व खास पथके), i 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. i 


oan eae ere a ae -पोब्दीस- ST. .... .______ 


२. प्रस्तुत प्रकरणी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांनी stra 
तात्काळ कार्यवाही करावी आणि याबाबतचा अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी कार्यभार स्वीकारून्शचः 

दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठविण्यात यावा. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
vee 


(सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. गृह विभाग 


प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


प्रत माहितीसाठी सादर:- ; 7 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सतविय 

२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

३) सा. राज्यमंत्री (गृह) यांचं स्राजगी सचिव. 

४) मुख्य सचिच यांचं सहसचिव. 

५) अपर मुख्य सचिच (गृह) यांचे ठरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 

६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 

७) प्रधान सचिव (अ. व सु.). यांचे स्वीय सहाय्यक. 

८) लेखा अधिकारी. 'भापोसे कश्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) निवडनस्ती (पोल-१) 


Tene oe TRA SSE POSTING 4.१० 01-51 शक 


